प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्याबाबत 
पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
चांदूरबाजार, ता.चांदूरबाजार, जि.अमरावती. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक प्रकल्प १२२४/प्र.क्र.9६/टेक्स-१ (3) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०४.१०.२०२४ 
वाचा : 
१. शासन निर्णय, सहकार व वस्रोद्योग विभाग क्र. सूतगि २१९३ / प्र.क्र.१८६ / टेक्स १, दि. 
११.०८.१९९३. 
२. शासन निर्णय, सहकार व TANT विभाग क्र. सूतगि ११९७ /प्र.क्र. १९३ /टेक्स-१, दि.२४.०३.१९९९. 
३. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, क्र. सुतगि १२००/ प्र.क्र.१५३ / टेक्स-१, 
दि.१३.६.२००० 
४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व gala विभाग क्र. सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१ (आ), 
दि.१०.०७.२०१७. 
५. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वद्रोद्योग विभाग क्र. धोरण-२०१७/प्र.क्र.६/ टेक्स-५, 
दि.१५.०२.२०१८. 
६. शासन निर्णय, सहकार, पणन व cele विभाग क्र. प्रकल्प १२१५/प्र.क्रप०/टेक्स१ अ, 
दि.१७.०६.२०२१. 
७. शासन निर्णय, सहकार, पणन व cele विभाग क्र. धोरण-२०२३/प्र.क्र.८१/टेक्स-५, 
दि.०२.०६.२०२३. 
८. शासन निर्णय, सहकार, पणन व aera विभाग क्र. सूतगि-३३२४/प्र.क्र.२५/टेक्स-१ (आ), 
दि.१४.०८.२०२४. 
९. ger आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कार्या-६(१/सूतगि/प्रकल्प अहवाल मंजूरी/पूर्णामाय 
अमरावती/६९८१/२०२४, दि.२३.०८.२०२४. 
qo. शासन पत्र, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग क्र: प्रकल्प-१२२४/प्र.क्र.७६/टेक्स-१(अ), 
दि.०३.१०.२०२४. (सुकाणू समिती इतिवृत्त) 


प्रस्तावना :- 


पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणी मर्या., चांदूरबाजार, ता.चांदूरबाजार, जि.अमरावती या 
सूतगिरणीची नोंदणी दि. ०७.११.२०२३ रोजी करण्यात आली आहे. सदर सूतगिरणीचे कार्यक्षेत्र 
अमरावती जिल्हयातील चांदूरबाजार या तालूक्यापुरते मर्यादित आहे. दि.१४ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये या सूतगिरणीची ०५:४५:५० या आकृतीबंधानुसार शासन अर्थसहाय्यासाठी निवड 
करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शासनाने दि.१७.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सहकारी 
सूतगिरणीची प्रकल्प किंमत ८०९०.०० लाख इतकी निश्चित केलेली आहे. सूतगिरणीने महाराष्ट्र राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२४/प्र.क्र.9६/टेक्स-१ (ओ) 


सहकारी TAA महासंघ मुंबई यांचेकडून २५५३६ ACA रूपये ८०९०.०० लाखांचा प्रकल्प अहवाल 
तयार करून घेतला आहे. वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या दि. २३.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सूतगिरणीचा 
रु.८०९०.०० लाख इतक्या किंमतीचा प्रकल्प अहवाल शासन निर्णयार्थ सादर करण्यात आला आहे. 
पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणी मर्या., चांदूरबाजार, ता.चांदूरबाजार, जि.अमरावती ही सूतगिरणी नव्यानेच 
अर्थसहाय्यासाठी निवड केलेली असल्यामुळे ही सूतगिरणी रु.८०९०.०० लाख इतकी प्रकल्प किंमत 
निश्चित करण्यास पात्र ठरते. मा. मंत्री Gara) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुकाणू समितीच्या 
दि.२३.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीत पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणी मर्या., चांदूरबाजार, ता.चांदूरबाजार, 
जि.अमरावती या सूतगिरणीच्या ०५:४५:५० या आकृतीबंधानुसार रुपये ८०९०.०० लाखाच्या प्रकल्प 
अहवालाच्या किंमतीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
चांदूरबाजार, ता.चांदूरबाजार, जि.अमरावती या सूतगिरणीच्या रु.८०९०.०० लाख इतक्या प्रकल्प 
अहवाल किंमतीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणी मर्या., चांदूरबाजार, ता.चांदूरबाजार, जि.अमरावती या 
सूतगिरणीचा समावेश दि.१४ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासन अर्थसहाय्यासाठी निवड 
करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शासन निर्णय दि.१७.०६.२०२१ अन्वये निश्चित केलेल्या 
रु.८०९०.०० लाख इतक्या प्रकल्प अहवाल किंमतीच्या मर्यादेत या सूतगिरणीच्या २५२०० चात्यांच्या 
प्रकल्पास, त्या त्या बाबींसाठी मंजूर कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त होणारा खर्च गिरणी स्वनिधी उभारुन करेल 
या अटीवर सदर सूतगिरणीच्या 04:84:40 या आकृतीबंधानुसार रु.८०९०.०० लाख इतक्या प्रकल्प 
किंमतीस खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून त्याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१  सूतगिरणीच्या कामासाठी कालबध्द कार्यक्रम (Time bound Program) आखून घ्यावा व 
त्यानुसार सूतगिरणीची उभारणी विहित कालावधीत करावी. 


२) शासन निर्णय दि.२४.३.१९९९ मधील सूतगिरणी परतफेडीस पात्र होण्याबाबतच्या 
अटीमध्ये दि.१०.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली असून 
सदरची सुधारणा या सूतगिरणीसाठी बंधनकारक राहील. 


३) सूतगिरणीस निधी उभा करण्यासाठी कोणती बँक कर्ज देणार आहे, त्या बँकेचे कर्ज 
मंजूर करण्यात येत असल्याबाबतचे पत्र सादर करावे. 

8) सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतचा तिमाही 
प्रगती अहवाल आयुक्‍त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास सादर 
करावा. 

५ सूतगिरणीचा प्रकल्प एक पथदर्शक प्रकल्प म्हणून उभा राहील याबाबत सूतगिरणीने 
तसेच आयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी दक्षता घ्यावी. 


&) सदर सूतगिरणी सर्वसाधारण प्रवर्गातील असल्याने शासनाने भविष्यात काही अटी/ शर्ती 
घातल्यास त्या या सूतगिरणीवर बंधनकारक असतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२४/प्र.क्र.9६/टेक्स-१ (ओ) 


७) दि.१७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजीच्या राजपत्रान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांवर दोन 
शासकीय सदस्य नेमण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून सदर निर्णय या सूतगिरणीस बंधनकारक राहील. 


२. या सूतगिरणीचे सभासद भागभांडवल व शासकीय भागभांडवल यांचे प्रमाण १:९ असे राहील. 
त्यानुसार सूतगिरणीने पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करावयाचा आहे. 


अ.क्र तपशील प्रकल्प किमतीनुसार उभारावयाची रक्‍कम (रू. लाखात) 
धिक सभासद भागभांडवल ५% ४०४.५० 
२ | शासकीय भागभांडवल ४५% 3६४०.५० 
३ | दिर्घ मुदती कर्ज ५०% ४०४५.०० 
एकूण ८०९०.०० 


३. या सूतगिरणीचा प्रकल्प किंमतीचा बाबनिहाय तरतुदीचा तपशील खालीलप्रमाणे राहील व 
त्यामर्यादेत या सूतगिरणीने खर्च करणे सूतगिरणीस बंधनकारक राहील. 


अ.क्र तपशील प्रकल्प अहवालाप्रमाणे मंजूर खर्च 
(रु. लाखात) 
कज जमीन व जमीन विकास १७२.०० 
२ फॅक्टरी इमारत व इतर बांधकाम १९०८.३८ 
प्लॅट अँन्ड मशिनरी ४०६७.३० 
४ इतर कायम मालमत्ता ९११.०० 
षु स्टोअर्स अन्ड स्पेअर्स ८८.८७ 
६ प्रिऑपरेटिव्ह खर्च १८७.०० 
७ Weslo फार कान्टीजन्सी 388.33 
८ माजिन मनी ४११.१२ 
एकूण ८०९०.०० 


४. सूतगिरणीने रु.८०९०.०० लाख इतक्या किंमतीमध्ये प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण करावी. 
शासनाकडून देय भागभांडवळलाची रक्‍कम निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे देण्यात येईल. प्रकल्प पूर्ण 
करण्यासाठी वरीलप्रमाणे त्या त्या प्रयोजनासाठी मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त रक्‍कम खर्च झाल्यास जास्तीची 
रक्‍कम सूतगिरणीने स्वनिधीतून उभी करणे आवश्‍यक राहील. प्रकल्पावर अतिरिक्‍त होणारा खर्च 
सूतगिरणीला स्वत: करावा लागेल. तसेच यंत्रसामुग्री खरेदी व स्थापत्य बांधकामासाठी शासन निर्णय 
दि.१५.०६.२००६ व दि.२८.०३.२०१८ नुसार मान्यता घ्यावी. सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाने 
सूतगिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व अनावश्‍यक खर्च टाळावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२४/प्र.क्र.9६/टेक्स-१ (ओ) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००४१३३५४७१४०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=63 1 cf5e4544a7032340c686106b15138df3ef3b889 


86fb2026cladd12d27e41, postalCode: 
B A B U RAO PAWA R 2FAFF40BBO5D156355556F7264A3AS9AD120 
D42F183422309976C41CE28COA1D, cn=SHRIKRISHNA 


Date: 2024.10.04 13:22:37 +05'30' 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६. जिल्हाधिकारी, अमरावती 

७. प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर, 

८. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई-०१ 

१०. कार्यासन अधिकारी १६-स / १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रतीत). 

१२. अध्यक्ष, पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणी मर्या., चांदूरबाजार, ता.चांदूरबाजार, जि.अमरावती 
१३. निवडनस्ती-टेक्स १ (अ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


